प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत संयुक्‍त 
भागीदारी (Joint Venture) धोरणाची 
राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.९५/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२०. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो-२०१७/प्र.क्र.९५/गृनिधो-२, 
दि.११/०९/२०१८. 
२) शासन निर्णय गृहनिर्माण विभाग क्र.महाहौसिंग-२०१७/प्र.क्र.१६१/गृनिधो-२, 
दि.११/१२/२०१८. 
शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त शासन निर्णय क्र.१ मध्ये, “प्रधानमंत्री आवास योजनेस आवश्यक ती 

व्यापकता व गती येण्यासाठी शासन मान्यतेने, खाजगी जमीन मालक व म्हाडा यांच्यातील संयुक्‍त 
भागीदारीच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यास प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे.”असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “प्रधानमंत्री आवास योजनेस आवश्‍यक ती 
व्यापकता व गती येण्यासाठी शासन मान्यतेने, खाजगी जमीन मालक व महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र 
विकास प्राधिकरण (म्हाडा)/महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) यांच्यातील 
संयुक्‍त भागीदारीच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यास प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्याचा संकेताक २०२००३०९११११०२४८०९ असा आहे. 
सदर शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Narayan Khetle 
Date: 2020.03.09 11:15:12 +05'30' 


(रविंद्र खेतले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, (पत्राने) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो/२०१७/प्र.क्र.९५/गृनिधो-२ 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, म. वि. स., विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 

) 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, म. वि. स., मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 

गृहनिर्माण भवन,वांद्रे(पूर्व),मुंबई-५१. 

९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ, साखर भवन, नरिमन 
पॉईंट मुंबई-२१ 

qo) व्यवस्थापकीय संचालक, शिवझाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


